"अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास 
विकास महामंडळ" या योजनेकरीता 
मागणी क्र.ओ-१० मुख्य लेखाशिर्ष 
"४२५०" अंतर्गत "नवीन लेखाशिर्ष" 
उघडण्यास मंजूरी देण्याबाबत. 

महाराष्ट्र हासन 

नियोजन विभाग 

शासन निर्णय क्र.अपाम-२०२१/ प्र.क्र.१०८/ का.१४२५, 
मंत्रालय विस्तार कक्ष क्र.६४१, सहावा मजला, 
मादाम कामा रोड, राजगुरु हुतात्मा चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दि.१३ डिसेंबर, २०२१. 


वाचा : १) अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ मर्यादित मुंबई यांचे पत्र क्र.एपीएम/ एडीएम/ 
३१७/ २०२१, दि.०८.०९.२०२१. 
२) सामान्य प्रशासन विभाग यांची अधिसूचना क्र.शाकानि-२०२१/ प्र.क्र.१५५/ १८ (RAHN), 
दि.०९.०९.२०२१. 
प्रस्तावना : 

"अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ" हा विषय कौशल्य विकास व उद्योजकता 
विभाग या विभागाकडे होता. सदर विषय सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि.०९.०९.२०२१ अन्वये नियोजन 
विभागाकडे झाला आहे. सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाकरीता अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास 
महामंडळ या संस्थेला निधी वितरीत करण्यासाठी नवीन लेखाशिर्ष उपलब्ध करुन देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. त्यानुसार नियोजन विभागाचे खालीलप्रमाणे "नवीन लेखाशिर्ष" उपलब्ध करुन देण्यात 
येत आहे. 
शासन निर्णय: 

नियोजन विभागाच्या अधिनस्त अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ या 
योजनेकरीता मागणी क्र.ओ-१० मुख्य लेखाशिर्ष ४२१५ अंतर्गत "नवीन लेखाशिर्ष" उघडण्यास मान्यता 
देण्यात येत आहे. 

या नवीन लेखाशिर्षाचा तपशील खालीलप्रमाणे : 
मराठी लेखाशीर्ष इंग्रजी लेखाशीर्ष 


मागणी क्र. ओ _१० Grants no. O-10 


४२५० इतर सामाजिक सेवा यावरील भांडवली खर्च 4250 _ | Capital Outlay on Other Social Services 


०० | 00 | 
१९० सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील 190 Investment to Public Sector and Other 
: Undertakings 
गुंतवणुका 
(००) अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास (00) Capital Contribution to the Annasaheb Patil 
: मांडवा व (01 ) Economically Backward Class 
(09) महामंडळाला भांडवली अंशदान Development Corporation 
(कार्यक्रम) /दत्तमत (Scheme) Voted 


संगणक सांकेतांक क्र. Y24oA092 Computer code no. 4250A072 


शासन निर्णय क्रमांकः अपाम-२०२१/प्र.क्र.१०८/का.१४२५ 


नियोजन विभागाचा हा शासन निर्णय प्रधान महालेखाकार कार्यालय (लेखा व हकदारी) १, महाराष्ट्र, 
मुंबई यांच्याशी नस्ती क्र.अपाम-२०२१/ प्र.क्र.१०८/ का.१४२५ वर विचार विनिमय करुन त्यांच्या 
अनौपचारीक संदर्भ क्र.सं.:ख.वि./ चा-१/ नियोजन विभाग/ यूओआर-८६/२०२१-२२/४७४, 
दि.२४/११/२०२१ तसेच वित्त विभागाचा अनौपचारीक संदर्भ १०५ / अर्थ-१६, दि.०७.१२.२०२१ अन्वये प्राप्त 
सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर हा शासन निर्णय उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०२११२१३१६२१४३८२१६ असा आहे. हा आदेड डीजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Deepak Shivajirao Desai 
DN: c=IN, o=Government of Maharashtra, ou=Planning 
De e a k Depa \Code=400032, st=Maharashtra, 
25.4. e4dfa0 1faccée58028a3bde93d4ac81d87 
ed6247ca0fb3a827602426F, 
jumber=f3a85577333780db2d347fab235605a8c51€9 


. oe © seriall 
h IVajJ | 13 0 esa | cf8dc3339f64aba61827c8c000d, cn=Deepak Shivajirao 
Desai 


Date: 2021.12.15 14:19:39 +05'30' 


(दी. शि. देसाई) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), एक / दोन, महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर. 

२. महालेखापाल (लेखापरीक्षा), एक / दोन, महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर. 

३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई / जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

४. व्यवस्थापकीय संचालक, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ मर्यादीत, मुंबई. 
५. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

६. सह सचिव (कार्यासन व्यय-८ व अर्थ-१६), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. सह सचिव, कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

८. उप सचिव (का.१४११, १४२१,१४२२,१४२३ व १४२४), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
९. अपर मुख्य सचिव (नियोजन) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

१०. सह संचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासन भवन, ५ वा मजला, मुंबई. 
99. निवडनस्ती (का.१४२५). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


